जलसंपदा विभागासाठी निविदा कार्यपद्धती. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- निविदा ०४१७/(प्र.क्र.२४७/१७)/मोप्र-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : - ३०/०८/२०२४ 


संदर्भ:--१) जलसंपदा विभाग,झासन निर्णय क्र. निविदा ०४१७/(प्र.क्र.२४७/१७)/मोप्र-१, दि. १८/१०/२०२३ 


प्रस्तावना:- 

जलसंपदा विभागासाठी निविदा कार्यपध्दती संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेली 
आहे. संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयातील अ.क्र.१२ येथील ई निविदा प्रसिध्दीच्या किमान कालावधीबाबत 
सुधारणा करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्याअनुषंगाने निविदा प्रसिध्दीच्या कालावधीमध्ये खालील प्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय :- 
ई - निविदा प्रसिध्दीचा किमान कालावधी बाबत सुधारित सूचना खालील प्रमाणे. 
अ.क्र. | निविदा किमत निविदा संच किंमत निविदा प्रसिध्दीचा किमान कालावधी 
(cost put to प्रथम वेळ व्दितीय वेळ तृतीय वेळ 
tender) 
शि १० लक्ष पर्यंत रूपये १०००/-अधिक ८ दिवस ८ दिवस ८ दिवस 
GST 
2. १० लक्ष पेक्षा | रूपये २०००/-अधिक ८ दिवस ८ दिवस ८ दिवस 
जास्त ते ५ कोटी | GST 
पर्यंत 
३. ५ कोटी va | रूपये ५०००/-अधिक | १५दिवस १२ दिवस १० दिवस 
जास्त ते yoo | GST 
कोटी पर्यंत 
४. १०० कोटी पेक्षा | रूपये १००००/-अधिक । १५दिवस १२ दिवस १० दिवस 
जास्त GST 


सदर बदल हे ares निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकास ज्या निविदा प्रसिध्द झालेल्या नाहीत अशा सर्व 
निविदांना लागू होतील व शासनाच्या पुढील आदेज्ापर्यंत लागू राहतील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात 
आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०८३०१३०५२०१३२७ हा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SANDIP ARUN 
BHALERAO 


(संदिप भालेराव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१) मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविदा ०४१७/(प्र.क्र.२४७/१७)/मोप्र-१ 


मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


३) 
) 
) 
) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (जलसंपदा विभाग) 
) 
) 
) 


८ x 


4 


८४) 


सचिव, जलसंपदा विभाग/वित्त विभाग/नियोजन विभाग 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर 
qo) कार्यकारी संचालक, (सवी 
११) महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी महासंचालनालय, मुंबई यांना प्रसिध्दीसाठी 
१२) सर्व मुख्य अभियंते, जलसंपदा विभाग 
१३) सर्व अधीक्षक अभियंते, जलसंपदा विभाग 
) 
) 


(२ (5. 


८“? 


१४) सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) कार्यासन मोप्र-१ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


